सन 2029-22 या वित्तीय वर्षासाठी महिळा आर्थिक 
विकास महामंडळास भाग भांडवली अशांदान मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-माविम-२०२२/प्र.क्र.०६/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-२५ मार्च, २०२२. 
संदर्भ :- 
१. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.माविम-१०९८/प्र.क्र.१४४/का-२, दि.३१ मार्च, १९९९. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६ एप्रिल, २०२१. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, २०२१. 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४ ऑक्टोबर, २०२१. 
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.३ फेब्रुवारी, २०२२. 


Cc 


प्रस्तावना :- 


महिला आर्थिक विकास महामंडळास दि.३१.३.१९९९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये केंद्र शासन व राज्य 
शासन यांचे संयुक्तपणे ₹४००.०० लक्ष चे अधिकृत भाग भांडवली अंशदान मंजूर आहे. त्यापैकी केंद्र शासनाकडून 
₹४६.६५ लक्ष व राज्य शासनाकडून ₹३३९.७२ लक्ष असे एकूण ₹३८६.३७ लक्ष इतके भाग भांडवली अंशदान महिला 
आर्थिक विकास महामंडळास अद्यापपर्यंत वितरीत करण्यात आले आहे. सबब, महिला आर्थिक विकास महामंडळास 
मंजूर असलेल्या ₹४००.०० लक्ष निधीपैकी अवितरीत असलेले ₹१३.६३ लक्ष इतके भाग भांडवली seater महिला 
आर्थिक विकास महामंडळाला वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महिला आर्थिक विकास महामंडळास भाग भांडवली अशांदान म्हणून विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (२) 
मधील लेखाशीर्ष/ उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक (४) प्रमाणे एकूण ₹१३.६३ लक्ष (अक्षरी तेरा लक्ष त्रेसष्ट हजार 
फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
अ.क्र. प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय | प्रस्तावित 
तरतूद वितरण 


(१) (२) (३) (४) 
१ मागणी क्रमांक एक्स-३, 

४२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यांवरील भांडवली खर्च, 

८०, सर्वसाधारण, 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका 

(००) 

(००) (०१) महिला आर्थिक विकास महामंडळाला भाग भांडवली 

अंशदान (कार्यक्रम) (82340934) 

32, अंशदाने १३.६३ १३.६३ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०२२/प्र.क्र.०६/का-१० 
२. ज्या प्रयोजनासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाला भाग भांडवली अंशदान मंजूर केळे आहे, त्याच 
कारणासाठी निधीचा विनियोग करण्याची दक्षता व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई 
यांनी घ्यावी. 
३. सदर निधी महिला आर्थिक विकास महामंडळास वितरीत करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
मुंबई उपनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची 
दक्षता व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई यांनी घ्यावी. 
५. जिल्हामहिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या सहीने तयार केलेले व उपसचिव, महिला व बाल 
विकास विभाग यांनी प्रतिस्वाक्षरी केलेले देयक अधिदान व लेखा अधिकारी यांना सादर करावे. अधिदान व लेखा अधिकारी 
यांनी सदर देयकातील मंजूर रक्‍कम धनादेशाव्दारे अदा करावी. उपसचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांना जिल्हा 
महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी सादर केलेल्या देयकावर प्रतिस्वाक्षरी करण्याचे अधिकार दिलेले 
आहेत. 
६. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेला निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्याची तसेच अखर्चित 
राहणारा निधी दि.३१.३.२०२२ पूर्वी समर्पित करण्याची दक्षता व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, 
बांद्रा, मुंबई यांनी घ्यावी. 
७. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.९९/व्यय-६, दि.२२.३.२०२२ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३२५१६०१२३१०३० असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARUDKAR MAHESH 
ASHOKRAO 


( महेश वरुडकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
३. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
५. मा.मंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


